धर्मादाय सहआयुक्त कार्यालय,लातूर या कार्यालयाच्या 
रु. ८१५.४२ लक्ष इतक्या रकमेच्या इमारत बांधकामाच्या 
अंदाजपत्रकास प्रशासकीय व वित्तीय मान्यता मान्यता 
मिळण्याबाबत. 
महाराष्ट्र शासन 
विधि व न्याय विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : सीएचसी -१११८/२८८/(१०९/१८)/का.१७ 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक :- १९.०१.२०१९ 


संदर्भ : धर्मादाय आयुक्‍त कार्यालय,मुंबई यांचे पत्र क्र.मालमत्ता शाखा/ढोबळ नकाशे 
व अंदाजपत्रक/४७२१/१८,दि.१३.०८.२०१८ 

प्रस्तावना :- 

जिल्हाधिकारी, लातूर यांनी मौजे लातूर स.न.२०८अहक्षेत्रर०००चौ.फू.ही शासकीय जागा 
सार्वजनिक न्यास नोंदणी, लातूर कार्यालयास कार्यालयाच्या इमारत बांधकामासाठी उपलब्ध करुन 
दिली आहे. सदर जागेवर नवीन कार्यालयाचे बांधकाम करावयाचे आहे:- 

) सदर अंदाजपत्रक सन २०१७-१८ च्या दरसूचीवर आधारित आहे. 

॥) सदर अंदाजपत्रक सहायक अभियंता(वर्ग-१), सा.बां.उप.वि.१, लातूर यांनी तयार केले 

असून कार्यकारी अभियंता, सा.बां.वि., लातूर,अधिक्षक अभियंता,सा.बां.मंडळ, उस्मानाबाद, 

उपअभियंता, सा.बां.प्रा.वि., औरंगाबाद व उपभोक्ता विभागाच्या वतीने धर्मादाय सहआयुक्त 

कार्यालय, लातूर यांनी साक्षांकित केले आहे. 

li) सदर अंदाजपत्रक उप मुख्य वास्तुशास्त्रज्ञ, सा.बां.प्रा.वि.,औरंगाबाद यांनी तयार केलेल्या 

नकाशावर आधारित आहे. 

iv) सदर अंदाजपत्रकामध्ये इमारतीच्या बांधकामासह (पार्कींग ते चौथा मजला 

१९१०.२७चौ.मी.) विद्युतीकरण,पाणी पुरवठा व मलनि:सारण,संरक्षण भिंत, अंतर्गत 

सी.सी.रस्ते, सी.सी.ड्रेन, फर्निचर, रेन वॉटर हार्वेस्टींग, अग्निशमन यंत्रणा, माती तपासणी 

इ. साठी तरतूद करण्यात आली आहे. 
२. उपरोक्त जागेवरील बांधकामाच्या रु.९,१०,१७,०००/-इतक्या रकमेच्या अंदाजपत्रकास 
प्रशासकीय मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 
शासन निर्णय :- 

धर्मादाय सह आयुक्‍त कार्यालय,लातूर या कार्यालयाच्या इमारतीच्या अंदाजपत्रकाच्या 
तपासणीनंतर सार्वजनिक बांधकाम विभागाने तयार केलेल्या RECAPITULATION SHEETHAT 
तरतूदी प्रस्तावित करुन रु.८१५.४२लक्ष (रुपये आठ कोटी पंधरा लक्ष बेचाळीस हजार फक्त) STRAT 
रकमेच्या अंदाजपत्रकास खालील अटींच्या अधीन राहून प्रशासकीय व वित्तीय मान्यता देण्यात येत 
आहे:- 

(अ) सदर काम सुरु करण्यापूर्वी नमुना नकाझा, मांडणी नकाशा तसेच विस्तृत नकाशास 
वास्तुविशारद यांचेकडून मंजुरी घेऊनच सुरु करावे. 

(ब) ढोबळ स्वरुपात धरण्यात आलेल्या तरतूदीबाबत काम करतेवेळी विस्तृत अंदाजपत्रक 
करुनच काम हाती घ्यावे. 


शासन निर्णय क्रमांकः सीएचसी -१११८/२८८/(१०९/१८)/का.१७ 


(क) प्रत्यक्ष काम करतेवेळी पर्यावरण विभाग,शासन निर्णय क्र.इएनव्ही-२०१३/ 
प्र.क्र.१७७/तां.क.१, दि.१०.०१.२०१४ मध्ये उल्लेख करण्यात आलेल्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार 
कार्यवाही करण्यात यावी. 

(ड) सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या शासन निर्णय क्र.बीडीजी २०१७/प्र.क्र.६०/इमारती-२, 
दि.०७.०७.२०१७ अन्वये कार्यवाही कार्यवाही करण्यात यावी. 

(इ) नियोजित जागा उपभोक्ता विभागाच्या ताब्यात असल्याचे प्रमाणपत्र WIT करुन सदर 
कामाच्या निविदा सूचना प्रसिध्द करण्यात याव्यात. 

(ई) दि.०१.०७.२०१७ पासून भारत सरकारने वस्तु सेवाकर कायदा लागू केला असल्याने वस्तु 
व सेवाकराकरीता १२% तरतूद करण्यात यावी. 

सदर प्रकरणी सार्वजनिक बांधकाम विभाग,मंत्रालय यांनी तयार केलेली 
RECAPITULATION SHEET या शासन निर्णयासोबत जोडण्यात येत आहे. 

२. वित्त विभागाच्या शासन निर्णय क्र. क्र.विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/२०१३/विनियम APT, 
दि.१७.०४.२०१५ च्या सोबतच्या परिशिष्टातीलळ भाग पहिला उप विभाग-५, अ.क्र. १ व सा.बां. 
विभागाच्या नियम पुस्तिकेतील परिच्छेद क्र. १३४ नुसार इमारतीच्या बांधकामाच्या नकाशास व 
अंदाजित खर्चास (वित्तीय मान्यता धरुन) प्रशासकीय विभागास प्रदान करण्यात आलेल्या 
प्राधिकारान्वये व सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्र.४१४/१८/इमा-२, 
दि.३०.८.२०१८ अन्वये प्राप्त झालेल्या सहमतीने हा शासन निर्णय निर्गमित करण्यात येत आहे. 


३. या बांधकामाचा खर्च धर्मादाय आयुक्त कार्यालय, मुंबई यांच्या अधिपत्याखालील 
"सार्वजनिक न्यास प्रशासन निधीतून" करण्यास मंजुरी देण्यात येत आहे. 
४. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेताक २०१९०११९१५३४२७९९१२ असा आहे. हा 
आदेशा डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by Kamini R Pilankar 


Ka mini R DN: CN = Kamini R Pilankar, C = IN, 
S = Maharashtra, O = Government 
> 1 | k Of Maharashtra, OU = Law and 
सहपत्र = ’ ; Judiciary Department 
:-Recapitulation sheet lanKar Date: 2019.01.19 15:45:52 +05'30' 


(PINT. पिळणकर) 
कार्यासन अधिकारी,विधि व न्याय विभाग 

प्रति:- 9) धर्मादाय आयुकत, धर्मादाय आयुक्‍त कार्यालय, वरळी मुंबई-४०० ०१८ 

२) धर्मादाय सह आयुक्‍त कार्यालय, लातूर. 

३) मुख्य अभियंता,सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, औरंगाबाद 

४) अधिक्षक अभियंता,सार्वजनिक बांधकाम मंडळ, उस्मानाबाद 
५) कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, लातूर 
६) कार्यासन अधिकारी, सार्वजनिक बांधकाम विभाग / इमारती-२, मंत्रालय, मुंबई. 
७) कार्या.२३व १, विधि व न्याय विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
८) कार्यासन अधिकारी, वित्त विभाग (विनियम), मंत्रालय, मुंबई 
९) निवड नस्ती, का.१७. 


Us २ पैकी २ ENGR बांधकाम.०ता! 


Sheet] 


Name of the Department : LAW & JUDICIARY DEPTT. 


Name of Work : Construction of Office building for Public Trust Registration Office at Tal & 
Distt. Latur 


RECAPITULATION SHEET 
Particulars of ttems Norms Cost Rs. 
: (Unit Rate Rs. per 
Sqmt./Meter/LumpSum etc.) 


Per Sqmt. 


12,04,700 


Per Sqmt. 


63,80,430 


Per Sqmt.} 79,32,700 


Per Sqmt. 85,49,790 


Per Sqmt. 91,51,240 


91,51,240 


Per Sqmt. 


4,23,70,100 


4,00,000 
8,75,000 
5,00,000 
53,69,400 
4,23,701 


3000 Per Sqmt. 
1 % of 1(d) 


Rain Water Harvesting 


Fire Fighting Arrangements 2 % of 1(d) 8,47,402 
Lifts Lump Sum 35,00,000 
Soil Investigations Lump Sum 2,00,000 


: 


ae ero ee 
| Sub Total (A) = _(1)+(2)+(3)+(4 


PTO 


Page | 


Sheet! 


OPTIONAL ITEMS 


Water Main Storage, Pump House, 
Borewell etc 

Flag Post 1,00,000 
Air Conditioning 5,00,000 
Landscapping & Gardening 


Lump Sum 10,00,000 
| | Subtotal(B)| | 21,00,000 


5,00,000 


PROJECT (A) + (B) A  _ 6,33,64,819 


उक ee OT नी 6,33,64,819 
४-2 Add 4% for Contingencies on (त) _____21,18,505 
| Add 5% for Green Buildi ____21,18,505| 


n Building Concept on (०) 


Add 12% for GST on (T) 76,03,778 
| | Add 10% for Price Escallation on (T) 63,36,482 
[| TOTAL COST OF PROJECT 8,15,42,089 


Page 2 


